प्राथमिक आरोग्य ds, आजिवली 
ता.पनवेल जिल्हा रायगड येथील खाटा 
शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नि:शुल्क वापरण्यास 
परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२१२/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ६ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई यांचे दिनांक ३.१०.२०१९ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, मुंबई 


(National Institute of Public Health Training and Research, Mumbai) या संस्थेस प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र, आजिवली ता.पनवेल जिल्हा रायगड येथील खाटा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नि:शुल्क 
वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतचा संदर्भाधीन पत्रान्वये wed झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, मुंबई (National Institute of 


Public Health Training and Research, Mumbai) ही केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्था 
असल्याने या संस्थेस प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आजिवली ता.पनवेल जिल्हा रायगड येथील खाटा 


शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नि:शुल्क वापरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२१२/आरोग्य ३अ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१८००१०२७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev Digitally signed by 


Sanjeev 


H arls h C h ठे. Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.11.06 


ndra Dhuri 17:55:50 +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रायगड 
८. उपायुक्त, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, मुंबई 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


